Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ४ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी ६ , २०१९ / माघ १७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ५५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
वाचा : ( १ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्र.विकाअ १११५/ प्र. क्र . ८८/५ , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५. 


( २ ) मा . अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक विकाअ १११८ /३५० /प्र.क्र .२१३/ ५, 
दिनांक १४ जानेवारी , २०१९ . 

नियुक्ती आदेश 


क्रमांक एमएजी- कार्या- ८ - टे - ३- सांले - ११७-२०१९. 


उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर , खालील 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण ८ व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदर नियुक्ती हा आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील तसेच राज्य शासनास 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 
ही मुदत संपताच किंवा त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास , विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे/ 
तहसिल कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांचेकार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी 
अधिका-यांची राहील . 


( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 

साक्षांकनाचे काम : साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मूळ कागदपत्रे पाहुनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व 
स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास , 
सांक्षाकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास , त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणुन नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 
उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील . 

ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका- यांनी उपस्थित राहु नये. 
ना .- एक -१ ( २ ९ ४ ९ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ १७, शके १ ९ ४० 


( २) नियुक्त करण्यांत आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच , साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमुद करावी. ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे कडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

(३ ) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


( ४) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे . 


( ५ ) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय एकूण ८ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


पत्ता 


अ.क्र . 
( १ ) 


प्रस्तावित केलेल्या व्यक्तींचे नाव 

( २ ) 


नोंदणी क्रमांक 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . महेंद्र दयालाल साठे 


२ 


श्री . सुरेश पुरुषोत्तम खडसे 


३ 


श्री . सागर शामराव पोनगंटी 


४ 


५ 


श्री . राजेंद्र शामराव लुटे 
श्री . प्रमोद यशवंतराव भातकुले 
श्री . स्वप्नील वासुदेव इंगोले 
श्री . निलकंठ रामचंद्र नांदे 


रा . वार्ड क्र .३ घुग्घूस , तह , 

जिल्हा चंद्रपूर . 

२०१९ / १३ / ४०३०२१०१६३६९ / ५ ९ 
रा . वार्ड क्र . ६, घुग्घूस , तह , जिल्हा चंद्रपूर . २०१९/ १३/ २०८२८७६५४६४४ / ६० 
रा . वार्ड क्र . ६ घुग्घूस , तह , जिल्हा चंद्रपूर. २०१९ /१३/ ६५८२१३८८७३००/ ६१ 
रा . वार्ड क्र . ६ घुग्घूस , तह , जिल्हा चंद्रपूर . २०१ ९ / १३/ ६२६६५८१०४ ९ ५६/ ६२ 
रा . वार्ड क्र . ६ घुग्घूस , तह , जिल्हा चंद्रपूर. २०१९ / १३/ ३४४४९९९८५०८५ / ६३ 
रा . वार्ड क्र . १ घुग्घूस , तह, जिल्हा चंद्रपूर. २०१९/ १३/ ४ ९ २८७११३५३१४/ ६४ 
रा . वार्ड क्र . २ घुग्घूस , तह , जिल्हा चंद्रपूर . २०१९ / १३ / ६०८२५३०७५६३५ / ६५ 
रा . गोवरी कॉलरी, राजुरा , तह . राजुरा, 

२०१९ / १३/ ८५८१७८८३१४४१/ ६६ 
जिल्हा चंद्रपूर . 


६ 


७ 


८ 


श्री . देविदास बळीराम महाकारकर 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५. 
वाचा : शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई क्र.विकाअ १११५/ प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५. 

नियुक्ती आदेश 
क्रमांक एमएजी- कार्या-८ - टे - ३- सांले - १२१-२०१९. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी जिल्हा चंद्रपूर , खालील 
अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नगर परिषद , भद्रावती येथील नवनियुक्त एकूण २८ सदस्य व नामनिर्देशित ३ सदस्य असे एकूण ३१ सदस्यांची 
पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांची ही नियुक्ती नियुक्ती आदेशापसुन ५ वर्षकिंवाविद्यमान नगर परिषद 
बरखास्त होणे किंवा नगरसेवक पद संपुष्टात येणे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तीत्वात राहील . तसेच राज्य शासनास पदसिद्ध विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच 
किंवा त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास , पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणेकिंवा 
जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 
साक्षांकनाचे काम : साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मूळ कागदपत्रे पाहुनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ६ , २०१९ /माघ १७, शके १ ९ ४० 


३ 


स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास , 
सांक्षाकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास , त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 

उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील. 


ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका- यांनी उपस्थित राहु 


नये . 


( २) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच , साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमुद करावी. ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे कडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

( ३ ) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या 
वरील कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


( ४ ) प्रत्येक पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 


( ५ ) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगर परिषद , भद्रावती येथील निर्वाचित एकूण २८ सदस्य व नामनिर्देशित 
३ सदस्य असे एकूण ३१ सदस्यांची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
अ.क्र . सदस्यांचे नाव 

नोंदणी क्रमांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


पत्ता 


१ 


अनिल नारायण धानोरकर 


रा . 


वार्ड क्र .२ , 


२०१९ / १३ / ९ ५७३७७ ९ ०१५१२ / ०१ 


२ 


२०१९ / १३/ ५ ९ ४ ९ ७५४६७६८१/ ०२ 


लिला विलास ढुमणे 
विनोद महादेवराव वानखेडे 


३ 


२०१९ / १३/ ४६ ९ ५०६ ९ ७१७९ ४ / ०३ 


४ 


राखी संतोष रामटेके 


२०१९ / १३/ ५ ९ ४२०६८४ ९ ७८४/०४ 


सुनिल निलकंठ खोब्रागडे 


घुटकाळा 

भद्रावती 
रा . गौतम नगर , भद्रावती 
रा . गौतम नगर , भद्रावती 
रा . क्वॉ . क्र . १५ / डी , टाईप ३, ओ . एफ . 
चांदा , भद्रावती . 
रा . नविन गिफ्ट सेंटर , टाईप -१ , 
सेक्टर-१ , ओ.एफ.चांदा , भद्रावती. 
रा . क्वॉ.क्र .११- सी , टाईप -४ , ओ.एफ. 
चांदा , भद्रावती . 
रा . क्वॉ.क्र .६५- ए, टाईप -१ , सेक्टर -४ , 
ओ.एफ.चांदा, भद्रावती . 


२०१९ / १३/ ३८२२६ ९ ०००३९ ८ / ०५ 


६ 


सुनिता संजय टिकले 


२०१९ / १३/८३५७७९ ६७७४०१ /०६ 


७ 


प्रफुल सुरेश सारवान 


२०१ ९ / १३ / ९ ४८१७३८ ९ ८४७० /०७ 


८ 


राहुल महादेव चौधरी 


२०१९ / १३/ ७८७७० ९९ ३२७०२/ ०८ 


९ 


सिमा शेषराव ढेंगळे 


रा . 


२०१९ / १३ / ७१९ ८८१००८७०४/ ० ९ 


१० 


२०१९ / १३/८३१४७४०१२६३४/ १० 


प्रतिभा राहुल सोनटक्के 
चंद्रकांत महादेव खारकर 


११ 


२०१९ / १३/ ४२६० ९ ५४०७९ २ ९ / ११ 


रा . जुना सुमठाना, भद्रावती 
नविन सुमठाना , 

भद्रावती 
रा . चंडिका वार्ड , क्र .८ , भद्रावती 
रा . श्रीराम नगर , भद्रावती 
रा . गुरूनगर, चिचोर्डी, भद्रावती 
रा . घुटकाळा वार्ड , भद्रावती 
रा . भोज वार्ड , भद्रावती 
रा . झींगुजी वार्ड, भद्रावती 


१२ 


सरिता रामदास सुर 


२०१९ / १३/ ७०४२९ ७१६७४ ९ ३ / १२ 


१३ 


संतोष शामराव आमने 


२०१ ९ / १३/ ७ ९ १५४८६५३६ ९ ३ / १३ 


१४ 


२०१९ / १३ / ७६९९ १३६४८०८७/१४ 


शितल रामू गेडाम 
नरेंद्र महादेव पढाल 


१५ 


२०१ ९ / १३ / ८६९९०१५१ ९ ४३४ / १५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ १७, शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१६ 


प्रफुल रामदास चटकी 


२०१९ / १३ / ८५३६७०१४०१४६/ १६ 


रा . किल्ला वार्ड , भद्रावती 
रा .किल्ला वार्ड , भद्रावती 


१७ 


२०१ ९ / १३ / ८ ९ २०७९ ५३५१७१ / १७ 


रेखा पुंडलीक राजुरकर 
राजीव महादेवराव सारंगधर 


१८ 


रा . हनुमान नगर , भद्रावती 


२०१९ / १३ / ४६५०७५ ९ ५७२ ९ ७/ १८ 


१ ९ 


जयश्री कमलेश दातारकर 


२०१९ / १३ / ७ ९ ४ ९ ८५९ ७१९ ०५/ १ ९ 


२० 


२०१९ / १३ / ९ ६०५४१७७३५६८ / २० 


रा . विजासन रोड , भद्रावती 
रा . कुणबी मोहल्ला, विजासन , भद्रावती 
रा . नेताजी नगर, विजासन , भद्रावती 
रा . शिवाजी नगर, भद्रावती 


२१ 


सुधीर उध्दवराव सातपुते 
शोभा बापूजी पारखी 
रेखा भाउराव कुटेमाटे 
प्रशांत भगवान डाखरे 


२०१९ / १३/ ५५ ९ २५०६४५१२६ / २१ 


२०१९ / १३/ ४४५०३८१५४८७९ / २२ 


२२ 
२३ 


२०१९ / १३ / ४२ ९ ७२ ९ ७३८६६२/ २३ 


२४ 


निलेश मनिराम पाटील 


रा . सुरक्षा नगर , 

भद्रावती 
डॉ . आंबेडकर 

पुतळ्याजवळ , भद्रावती 
रा . भद्रावती, तह . भद्रावती 


२०१९ / १३/ ८१३५६४३६ ९९९ ८ / २४ 


२५ 


२०१९ / १३ / ८५९ ४२८३४०८३४/ २५ 


अनिता गणपत मुडे 
मिनल ज्ञानेश्वर आत्राम 


२६ 


२०१ ९ / १३/ २८४६०५७०४९ ४३ / २६ 


२७ 


प्रतिभा संजय निमकर 


२०१९ / १३/ २११६ ९ ६७६३१ ९९ / २७ 


२८ 


लक्ष्मी भगवत पारखी 


रा . गणपती वार्ड , भद्रावती 
रा . गवराळा , भद्रावती 
रा . दरबान सोसायटी, भद्रावती 
रा . आंबेडकर वार्ड , भद्रावती 
रा . बाजार वार्ड , भद्रावती 


२०१९ / १३ / ७०३८३६५५५७०८ / २८ 


२ ९ 


मनिष आनंदिलाल सारडा 


२०१९ / १३/ ७६८३९ १५२६८८१ / २ ९ 


३० 


मोहम्मद जावेद अहमद रज्जाक शेख 


२०१९ / १३ / ९ ७१०७६१९ ५८ ९ ६ / ३० 


३१ 


सुशिल शिवदास देवगडे 


रा . नागरसेन नगर , 


नगर , भद्रावती 


२०१९ / १३ / ७२५०६३७९ ३६६८ / ३१ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६ . 


वाचा : (१ ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विकाअ १११५/ प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५. 


( २) मा . अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक विकाअ १११८ / ३५० /प्र.क्र . २१३/५ , 

दिनांक १४ जानेवारी , २०१९ . 


नियुक्ती आदेश 


क्रमांक एमएजी- कार्या-८ - टे- ३ - सांले - १२३-२०१९. 


उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . कुणाल खेमनार , जिल्हाधिकारी चंद्रपूर , खालील 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण २७ व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 


सदर नियुक्ती हा आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील तसेच राज्य शासनास 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 
ही मुदत संपताच किंवा त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास, विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे / 
तहसिल कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांचेकार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी 
अधिका - यांची राहील . 


( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 

साक्षांकनाचे काम : साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मूळ कागदपत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ६ , २०१९ /माघ १७, शके १ ९ ४० 


स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास , 
सांक्षाकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास , त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणुन नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 


उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका - यांना नसतील . 


ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका- यांनी उपस्थित राहु 


नये . 


( २) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच , साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमुद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

( ३ ) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


( ४ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 


( ५ ) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय एकूण २७ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


तालुका -बल्लारपूर 


पत्ता 


अ.क्र . 
( १ ) 


प्रस्तावित केलेल्या व्यक्तींचे नाव 

( २ ) 


नोंदणी क्रमांक 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . आशिष दादाजी खाडे 


२०१९ / १३ / ७३७८३३४ ९ ०३०६/ ३२ 


२ 


२०१९ / १३/ ४८५० ९ ४ ९ ४३७८८ / ३३ 


३ 


श्री . भिमराव उरकुडा नगराळे 
श्री . भास्कर नागो कस्तुरे 
श्री . शालिकराव कलंकशाह पेंदाम 


२०१९ / १३/ २५०१७१५१८४१६ / ३४ 


४ 


२०१९ / १३ / २०८०५२७९ ४४५३/ ३५ 


२०१९ / १३/ २४१०५०१०८११९ / ३६ 


श्री . चंदनसिंग साधुसिंग चंदेल 
श्री . नफीस अहमद अंसारी 


६ 


२०१ ९ / १३ / ६४२४४७२०८२०५/ ३७ 


७ 


श्री . राजेश दयाशंकर साह 


२०१९ / १३/ ६ ९ ७४२८७२९ २६५/ ३८ 


८ 


२०१९ / १३ / ६३४७५४५५४७६५ / ३ ९ 


९ 


२०१९ / १३/ ३ ९ ८८१२४४३५६५/ ४० 


मु . पळसगाव , तह . बल्लारपूर 
रा . कोर्टीमक्ता , पो . पळसगाव , तह . बल्लारपूर 
मु . कवडजई, पो . मानोरा, तह . बल्लारपूर 
मु . कवडजई , पो . मानोरा , तह. बल्लारपूर 
रा . शिवाजी नगर वार्ड , बल्लारपूर 
रा . विवेकानंद नगर वार्ड , बल्लारपूर 
रा . गोकुल नगर वार्ड , 

बल्लारपूर 
रा . आझाद वार्ड , बल्लारपूर 
रविंद्र नगर वार्ड , बल्लारपूर 
राजेंद्र प्रसाद वार्ड, बल्लारपूर 
फुलसिंग नाई वार्ड , बल्लारपूर 
गोकुल नगर वार्ड, बल्लारपूर 
डॉ . झाकिर हुसेन वार्ड, बल्लारपूर 
रा . श्रीराम वार्ड , 

बल्लारपूर 
रा . महात्मा गांधी वार्ड , बल्लारपूर 
रा .किल्ला वार्ड , 

बल्लारपूर 
रा . नांदगाव पोडे, 

बल्लारपूर 


१० 


२०१९ / १३/ ४ ९ ७५१ ९ ७४१३८५ / ४१ 


११ 


२०१ ९ / १३ / ७००५१२५८३ ९ १३/ ४२ 


१२ 


श्री . सोनु मानिकराव किरमे 
श्री . राजकुमार श्रीनाथ श्रीवास्तव 
श्री . फुलदास गोविंदा काळबांधे 
श्री . संजय अंबादास लोहकरे 
श्री . निलेश निंबुलाल जैस्वार 
श्री . राजु नारायण वैदय 
अजय अशोक 

शुक्ला 
श्री . सुधाकर देवरावजी पारधी 
विशाल 

प्रभुदास डुंबरे 
श्री . मल्लेश कोमरय्या कोडारी 


२०१९ / १३ / ५ ९ ८०० ९ ७३८५९ ५/ ४३ 


१३ 


२०१९ / १३ / ६८८५०८ ९ ०६६२३ / ४४ 


१४ 


श्री . 


२०१९ / १३ /८०४४ ९ ३५०३१४२ / ४५ 


१५ 


२०१ ९ / १३/ ५०३००६६७७०२४ / ४६ 


१६ 


श्री . 


२०१९ / १३ / ४०४५८७९ ७९९ ५०/ ४७ 


१७ 


२०१९ / १३/ ५६० ९ ६०५५२९ ३० / ४८ 


ना .- एक-२ ( २९ ४ ९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ १७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१८ 


२०१९ / १३/ ६६४२४५७३०५२४ / ४ ९ 


१ ९ 


२०१९ / १३/ ४५८७४४६४६२२१ / ५० 


२० 


२०१९ / १ ९ / ३६४०१९ ५२६८५० / ५१ 


२१ 


श्री . शेख जुम्मन 


२०१९ / १३/ २१०६३१३७६००७/ ५२ 


२२ 


श्री . विजयकुमार रामलोहन श्रीवास 
श्री . करण रमेश बहुरियाँ 
श्री . श्रीनिवास भिमडू सिंगाराव 

रिझवी 
श्री . सुजीत रामबिशाल निर्मल 
श्री . नरेश दुर्योधन डोंगरे 
सौ . वर्षा श्रीनिवास सुचूवार 
श्री . रणजय सिंग 
श्री . श्यामसुंदर सुर्यभान चौधरी 


रा . रविंद्र नगर वार्ड , बल्लारपूर 
रा . श्रीराम वार्ड , बल्लारपूर 
रा . तिलक वार्ड , बल्लारपूर 
रा . श्रीराम वार्ड , 

बल्लारपूर 
रा . गणपती वार्ड , बल्लारपूर 
रा . महाराणा प्रताप वार्ड , बल्लारपूर 
रा. सुभाष वार्ड , बल्लारपूर 
रा . शिवनगर वार्ड , बल्लारपूर 
रा . बुध्द नगर वार्ड, बल्लारपूर 


२०१ ९ / १३ / ४१७७९ ६०४ ९ ७३०/ ५३ 


२३ 


२०१९ / १३ / ७६३ ९ २२२३५७२७/ ५४ 


२४ 


२०१९ / १३ / ९९ २०४८ ९ ६३८४ ९ / ५५ 


२५ 


२०१९ / १३ /८५३०१२२४४४ ९ ७ / ५६ 


२६ 


२०१९ / १३/ २६५२६५०१८८१८ / ५७ 


तालुका - चंद्रपूर 


२७ 


श्री . प्रशांत भास्करराव कोलपेकवार 


रा . गंजवार्ड , चंद्रपूर, तह . जि . चंद्रपूर 


२०१९ / १३/८४६१३०७९ ४७६९ / ५८ 


डॉ . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ . 


कुणाल 

खेमनार , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


